महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 
२०१६ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी समिती 
गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: साविअ-२०२०/प्र.क्र.३७/विशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
तारीख : १९ ऑक्टोबर, २०२०. 
प्रस्तावना :- 


जागतिकीकरणाच्या शैक्षणिक स्पर्धेमध्ये टिकून राहण्यासाठी व देशाची प्रगती होण्यासाठी राज्यातील 
विद्यार्थ्यांना दर्जेदार उच्च शिक्षण मिळणे आवश्‍यक आहे. यासाठी राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षणाचा दर्जा 
उंचावणे, गुणवत्ता वाढविणे, त्यांचे बळकटीकरण करणे गरजेचे आहे. तसेच मा. राज्यपाल तथा कुलपती, विविध 
लोकप्रतिनिधी व विद्यार्थी संघटना यांचेकडून विद्यापीठाच्या अधिनियमात दुरुस्ती करण्याबाबत मागणी करण्यात 
येत होती. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ अन्वये कामकाज करताना विद्यापीठ, महाविद्यालये 
यांना अडचणी उद्भवत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. 

उपरोक्त बाबी लक्षात घेता, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ या अधिनियमात दुरुस्ती 
करण्यासाठी एक उच्च स्तरीय समिती गठीत करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

उच्च शिक्षण क्षेत्रात झालेला अमुलाग्र बदल, नवीन शैक्षणिक प्रवाह इत्यादीच्या पार्श्वभूमीवर उच्च 
शिक्षण अधिक सुसंगत, संशोधनात्मक, रोजगारक्षम असणे व ते समाजातील सर्व घटकांना सहजरित्या उपलब्ध 
होणे आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमाद्वारे उच्च शिक्षण देणाऱ्या विविध शैक्षणिक 
संस्था, महाविद्यालये, विद्यापीठे इत्यादी मध्ये निकोप व पोषक असे वातावरण निर्माण करुन विद्यार्थी हाच उच्च 
शिक्षणाचा केंद्रबिंदू मानून त्या दृष्टीने नियोजन करणे आवश्‍यक आहे. 

राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तंत्र 
शिक्षण परिषद यांनी केलेल्या नविन शैक्षणिक सुधारणा इत्यादी बाबी तपासून महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ 
अधिनियम, २०१६ मध्ये सुधारणा करणे अपरिहार्य आहे. यासाठी राज्य शासन खालील समिती गठीत करण्यास 
मान्यता देत आहे. 


अ.क्र सदस्य पदनाम 
| 9 | डॉ. सुखदेव थोरात, माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग अध्यक्ष 
२ | SIS cera, कुलगुरु, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर सदस्य 
३ | डॉ. उद्धव भोसले, कुलगुरु, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, सदस्य 
नांदेड 
४ । डॉ. राजनवेळुकर, माजी कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई सदस्य 
५ | डॉ.विजय खोले, माजी कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई सदस्य 
६ | डा. बी.टी. साबळे, माजी कुलगुरु, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त सदस्य 
विद्यापीठ, नाशिक 
डॉ. नरेशचंद्र, माजी प्र-कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई सदस्य 
अँड.हर्षद भडभडे, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई सदस्य 
श्रीमती परवीन सय्यद, विधी अधिकारी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, सदस्य 
पुणे 
ia ० | डॉ. रचिता एस. राथो, सहयोगी प्राध्यापक, शासकोय विधी महाविद्यालय, सदस्य 
मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः साविअ-२०२०/प्र.क्र.३७/विशि-४ 


।_११_|_ श्रीमती शितल देवरुखकर शेठ, सिनेट सदस्य, मुंबई विद्यापीठ सदस्य 
१२ | प्रा. प्रसाद als, दत्ता मेघे अभियांत्रिकी महाविद्यालय सदस्य 
१३ | संचालक, तंत्र शिक्षण, मुंबई सदस्य 
१४ । संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे सदस्य 
सचिव 
समितीची कार्यकक्षा:- 


१०) 
११) 


१. समितीने सध्या अस्तित्वात असलेल्या अधिनियमातील सर्व कलमांचा अभ्यास करुन सुधारणा करणे 
AMAA आहे. 

२. सुधारित नविन अधिनियम हा केंद्र शासनाच्या सुधारीत शैक्षणिक धोरणाशी सुसंगत असावा. 

३. समितीने शिफारस करतांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अवलंबिल्या जात असलेल्या 
उपाययोजनांचा व अधिनियमांचा विचार करावा व सदर अधिनियमातील कलम स्वयंस्पष्ट व सुटसुटीत 
असावीत. 

४. समितीने व्यवहार्य (Practical), वस्तुनिष्ठ (Physical व अंमलबजावणी करता (viable) येतील अशा 
शिफारशी कराव्यात. 

५. समितीने आपला अंतरीम अहवाल झासनास ३ महिन्यात सादर करावा. 


समितीला आवड्यक ती सर्व प्रशासकीय मदत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे यांनी 
उपलब्ध करुन द्यावी. तसेच समितीसाठी बैठक भत्त्यासह येणारा संपूर्ण खर्च विद्यापीठाने त्यांच्या 
निधीतून विद्यापीठाच्या नियमावलीप्रमाणे करावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१०१९१२०४३५९००८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


AJIT MADHUKARRAO : 
BAWISKAR 


igi 


(अ. म. बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.राज्यपाल कार्यालयाचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई :-४०००३२. 
डॉ. सुखदेव थोरात, माजी अध्यक्ष विद्यापीठ अनुदान आयोग. 

डॉ. राजन वेळुकर, माजी कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ 

डॉ.विजय खोले, माजी कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

डॉ. नरेशचंद्र, माजी प्र-कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

डॉ. रचिता एस. राथो, सहयोगी प्राध्यापक, शासकीय विधी महाविद्यालय, मुंबई 
श्रीमती शितल देवरुखकर शोठ, सिनेट सदस्य, मुंबई विद्यापीठ 

अँड.हर्षद भडभडे, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई. 

डॉ. उद्धव भोसले, कुलगुरु, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड. 
श्रीमती परवीन सय्यद, विधी अधिकारी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साविअ-२०२०/प्र.क्र.३७/विशि-४ 


प्रा. प्रसाद दोडे, दत्ता मेघे अभियांत्रिकी महाविद्यालय 

डॉ. बी.टी. साबळे, माजी कुलगुरु, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक 
डॉ.नितिन करमळकर, कुलगुरु, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे. 

डॉ.डी.टी. शिर्के, कुलगुरु, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर. 

संचालक, तंत्र शिक्षण, मुंबई. 

संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे. 

महालेखापाल, (लेखा व परिक्षा-१)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

संचालक, SA व कोषागारे, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती (विशि-४). 


१२ 
१३ 
१४8 
१५ 
१६ 
१७ 
नट 
१९ 


A) 
0 
<< << <८> > > <:-- <<: > :> << 


२१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


